महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- 
महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संरक्षक 
भिंतीची कामे घेणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्र. - मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहयो-०६अ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ जुले, २०२३ 
वाचा :- शासन परिपत्रक नियोजन (रोहयो प्रभाग) विभाग क्र.मग्रारो-२०२०/प्र.क्र.9५/रोहयो-७, 


दिनांक ०१, डिसेंबर, २०२० 


प्रस्तावना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही योजना राज्यात महाराष्ट्र रोजगार 
हमी अधिनियम, १९७७ अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना &महाराष्ट्र या नावाने मनरेगा 
योजनेच्या निकषांप्रमाणे राबविण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेंतर्गत शाळेसाठी कंपाऊड हे काम अनुज्ञेय असल्याने 
सदर काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अंतर्गत देखील अनुज्ञेय आहे. नियोजन 
(रोहयो प्रभाग) विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०१/१२/२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन जिल्हा परिषद शाळांचा आणि अंगणवाड्यांचा भौतिक विकास करुन 
त्यांचा शौक्षणिक उपयोग करण्याबाबत सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकान्वये जिल्हा 
परिषद शाळा आणि अंगणवाड्या यांच्या भौतिक विकासाकरीता पुढील १३ कामे मनरेगांतर्गत घेण्याबाबत निदेश 
देण्यात आले आहेत. 

१) शाळेसाठी किचन ae. 
शाळा/ अंगणवाडीच्या इमारतीसाठी रेन वॉटर हारवेस्टींग संरचना. 
शाळा /अंगणवाडीच्या परिसरात शोषखड्डा. 
शाळा/ अंगणवाडीच्या परिसरात Multi Unit शौचालय. 
शाळा/ अंगणवाडीसाठी खेळाचे मैदान. 

६) शाळा /अंगणवाडीसाठी संरक्षक भिंत (Wall Compound). 

७) वृक्षलागवड (बिहार पॅटनी. 

८) आवश्यकतेनुसार शाळा /अंगणवाडीसाठीच्या परिसरात पेव्हींग ब्लॉक. 

९) शाळा /अंगणवाडीच्या परिसरात /बाहेर कॉक्रीट नाली बांधकाम. 

१०) शाळा /अंगणवाडीकडे येणारे रस्ते गुणवत्तापुर्ण करणे. 

११) बोअरवेल पुनर्भरण (शाळा /अंगणवाडीत बोअरवेल असल्यास) 

१२) गांडुळ खत प्रकल्प (यामध्ये तयार होणारे गांडुळ खत शाळा/अंगणवाडीच्या परिसरातील झाडासांठी 

वापरता येईल) 
१३) नाडेप कंपोस्ट. 
राज्यातील सर्व शाळांभोवती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी या योजनेमधुन शाळांच्या 

संरक्षक भिंतीचे काम हाती घेण्यासाठी सुचना निर्गमित करण्यात याव्यात असे निदेश दिनांक १३/०६/२०२३ 
झालेल्या मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मनरेगा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व 
शाळांभोवती संरक्षक भिंतीची कामे (Compound //8॥9 घेण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सुचना 
निर्गमित करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहयो-०६अ 


शासन निर्णय - उपरोक्त “वाचा” येथीळ दिनांक ०१ डिसेबर,२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकात अन्य 
कामांसोबत अनु.क्र.६) वर शाळा /अंगणवाडीसाठी संरक्षक भिंत (Wall Compound) या कामाचा यापुर्वीच 
GAMA करण्यात आला आहे. तथापि, सदर सुचना या केवळ जिल्हा परिषद शाळा /अंगणवाडी यांसाठीच 
देण्यात आल्या आहे. मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १३/०६/२०२३ रोजीच्या बैठकीत मनरेगांतर्गत सर्व शाळांभोवती 
संरक्षक भिंती बांधण्याचे निदेश असल्याने यामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शाळा, इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शाळा, आदीवासी विकास विभागाच्या शाळा, अल्पसंख्याक विकास 
विभागाच्या शाळा आणि सदर विभागांच्या अनुदानित/विनाअनुदानित झाळाचा देखील समावेश करण्यात येत 
आहे. तथापि, सदर शाळांच्या संरक्षक भिंतीचे काम करतांना जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्या यांच्या 
कामांना प्राधान्य देऊन तद्नंतर इतर शासकीय शाळा, शासनअनुदानित शाळा आणि विनाअनुदानित शाळा 
अशा क्रमाने शाळांसाठी संरक्षक भिंतीचे काम मनरेगांतर्गत घेण्यात येईल. 

२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांवरील मजुरी (अकुडाल) आणि 
साहित्य (Hare) यांवरील खर्चाचे प्रमाण जिल्हास्तरावर अनुक्रमे ६०:४० असे राखावयाचे केंद्रीय ग्रामीण विकास 
मंत्रालयाने अधिसुचनेन्वये निदेश दिले आहेत. संरक्षक भिंतीच्या कामांवरील खर्च हा प्रामुख्याने साहित्यप्रधान खर्च 
असल्यामुळे सदर कामे मनरेगांतर्गत पुर्ण करतांना मर्यादा येतात. तथापि, मनरेगांतर्गत शाळांभोवती संरक्षक 
भिंतींची कामे करतांना मनरेगांतर्गतील अकुडाल व कुठल खर्चावरील अनुक्रमे ६०:४० असे प्रमाण राखण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


१) 


4) 


ज्या शाळा/ अंगणवाड्यांमधील परिसरात मनरेगांतर्गत मजुरीप्रधान कामे करणे शक्‍य आहे, 
अशा ठिकाणी मनरेगांतर्गत शाळेसाठी संरक्षक भिंत आणि अन्य मजुरीप्रधान अनुज्ञेय कामे 
(जसे वृक्षलागवड, मैदानाचे सपाटीकरण वा अन्य) घेऊन spas व कुठल खर्चावरील 
अनुक्रमे ६०:४० असे एकुण प्रमाण राखण्यात यावे. या प्रकारे अकुडाल व कुठल खर्चावरील 
प्रमाण राखुन कार्यवाही करतांना उपरोक्‍त नमूद केल्याप्रमाणे मनरेगांतर्गत संरक्षक भिंतीचे 
काम करतांना शाळांचे प्राधान्यक्रम पाळण्याची आवऱ्यकता नाही. 

वरीलप्रमाणे ज्या शाळा/ अंगणवाड्यांच्या परिसरात मनरेगांतर्गत मजुरीप्रधान कामे करणे 
शक्‍य नाही, अशा ठिकाणी शाळेतील पात्र विद्यार्थ/कर्मचारी यांचे होतावर/पडीक जमीनीवर 
मनरेगांतर्गत फळबाग लागवड/ वृक्षलागवड वा तत्सम अन्य मजुरीप्रधान (अकुडाल) कामे 
घेऊन मनरेगांतर्गत शाळेसाठी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी spas व कुठल खर्चावरील 
अनुक्रमे ६०:४० असे प्रमाण राखण्यात यावे. या प्रकारे अकुडाल व कुठल खर्चावरील प्रमाण 
राखुन कार्यवाही करतांना उपरोक्‍त नमूद केल्याप्रमाणे मनरेगांतर्गत संरक्षक भिंतीचे काम 
करतांना शाळांचे प्रधान्यक्रम पाळण्याची आवश्‍यकता नाही. 

ग्रामपंचायत पातळीवर मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय विविध कामे आणि शाळेसाठी संरक्षक भिंतीचे 
काम यांच्या संयोजनातुन देखील शाळांसाठी संरक्षक भिंतीचे काम करता येईल. 
ग्रामपंचायतीमध्ये मनरेगांतर्गतच्या कामांवरील प्रत्यक्ष खर्चानुसार उपलब्ध अतिरिक्‍त Hares 
घटक वा संभाव्य अतिरिक्‍त कुठल घटक यांच्या मर्यादेत शाळेसाठी संरक्षक भिंतीचे काम 
करता येईल. 

ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध विविध निधी जसे, वित्त आयोगाचा निधी, पेसांतर्गत उपलब्ध 
निधी, आमदार/खासदार यांचा विकास निधी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, 
ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी, सीएसआर व ज्या योजनेंतर्गत शाळेसाठी संरक्षक भिंत हे काम 
अनुज्ञेय अशा सर्व केंद्रीय/ राज्यस्तरीय/ जिल्हास्तरीय योजना यांच्या अभिसरणातुन पुरक 
कुल खर्च (Part-C) उपलब्ध करुन देखील शाळेसाठी संरक्षक भिंत हे काम मनरेगांतर्गत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहयो-०६अ 


करता येईल. शाळेसाठी संरक्षक भिंत या कामांचा अकुडाळ घटकावरील खर्च (Part-A) आणि 

सदर खर्चाच्या प्रमाणात उपलब्ध कुडाळ घटकावरील खर्च (Part-B) मनरेगांतर्गत प्राप्त 

होईल. 
३. जळगाव जिल्ह्यात मनरेगा योजनेंतर्गत शाळेसाठी संरक्षक भिंत या कामाचे अभिसरणातुन मोठ्या 
प्रमाणावर कामे घेण्यात आळी आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील मनरेगा योजनेंतर्गत झाळेसाठी 
संरक्षक भिंत या कामाचे अंदाजपत्रक विचारात घेऊन नरेगा आयुक्त, नागपुर यांच्या कार्यालयामार्फत Yoo 
मिटर इतक्या लांबीच्या कामाचे नमुना अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सदर नमुना अंदाजपत्रक आणि 
कामाचे डिझाईन परिशिष्ट “अ” म्हणुन सोबत जोडले आहे. मनरेगा योजनेसोबत अभिसरण, विविध कामांच्या 
संयोजनाव्दारे तसेच पुर्णपणे मनरेगांतर्गत अशा माध्यमातुन शाळेसाठी संरक्षक भिंतीच्या कामांचे वेगवेगळे 
डिझाईन तयार करुन आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होईल असे नमूना अंदाजपत्रक नरेगा आयुक्त, नागपुर या 
कार्यालयामार्फत तयार करुन शासनस्तरावर, क्षेत्रीय कार्यालयांना आणि Mahaegs संकेतस्थळावर तातडीने 
उपलब्ध करुन द्यावेत. 
४. शासन आदेशान्वये वेळोवेळी विहीत केलेल्या आदेशानुसार मनरेगांतर्गत शाळेसाठी संरक्षक भिंतीच्या 
कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता देणे आणि प्रशासकीय मान्यता देणे याबाबतची कार्यवाही 
क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात येईल. 
५. HART झाळेसाठी संरक्षक भिंतीचे काम करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करुन सदर प्रस्ताव 
संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे सादर करण्याची कार्यवाही संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत करण्यात 
येईल. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी सदर प्रस्तावानुसारच्या कामांचा मनरेगा योजनेच्या वार्षीक 
पुरवणी कृती आराखड्यामध्ये तातडीने समावेश करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. सदर कामे त्याच आर्थिक 
वर्षात सुरु होतील, याकरीता संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडे संबधित मुख्याध्यापक/ ग्रामसेवक/ 
ग्रामरोजगार सेवक संयुक्तपणे पाठपुरावा करतील. तसेच, उपरोक्त प्रमाणे ग्रामपंचायतींमार्फत प्राप्त 
शाळेसाठी संरक्षक भिंतीच्या कामांच्या प्रस्तावांकरीता तातडीने तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि 
कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही संबधित कार्यक्रम अधिकारी आणि संबधित तांत्रिक अधिकारी यांच्यामार्फत 
करण्यात येईल. 

६. मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निदेशानुसार सदर शासननिर्णय निर्गमित करण्यात येत असल्याने विविध विभागांच्या 
सर्व संबंधित शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी आणि नरेगा कक्षातील कर्मचारी यांनी सदर शासननिर्णयानुसार प्राथम्याने 
कार्यवाही करावयाची आहे. 

0. सदर झासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७२६१६०६५२८३१६ असा आहे. सदर आदेश॒ डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJANA PRADEEP KHOPDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
SANJANA DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=162267a166279e5 1cd3f1cc6e1 0b61ce9868a859260375: 
Ibba3e5188931d998, 


pseudonym=291 1D7031787EE13B33E937FE23AAB741D4241E4, 
P RA D E E P KH O P D E INumber=5835A30DD240A2D86C82FB33FB5D7BCBF513D6EB 
BB4EFF8873D4E0AECC934DB5, cn=SANJANA PRADEEP KHOPDE 
(९: 2023.07.26 16:09:54 +05'30' 


(संजना खोपडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहयो-०६अ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खासगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. सर्व मा.मंत्री यांचे खासगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव,विधानभवन,पमुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा यांचे खासगी सचिव,विधानभवन,मुंबई. 

८. मा. समिती प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग (माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीत). 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१२. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मगांराग्रारोहयो). 

१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मगांराग्रारोहयो). 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता.) 

१६. सर्व उपायुक्‍त (विकास). 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८. सर्व सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व तहसलिदार व गट विकास अधिकारी. 

२०. निवडनस्ती-कार्यासन रोहयो-६अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Hae Rote, alsa Burst, DEAT WHS, -मळारो-२००३] प्र.क्र 153 । शोदयो- cay 
WRATH 25 जुन 2024 । भोबतये 'परिशिद्ट ' क्ष ' 


= 


Type Estimate 
Type Estimate for Construction of Compound Wall 100 Mtr 
Length = 100.00 रिका. 


Year - 2023-24 


Amount of Rs. 10,91,394 /- Only. 


ABSTRACT 
Name of work :- 
Type Estimate for Construction of Compound Wall 100 Mtr 


Labour | Unskilled Skilled 


ह eae र; 2 2 


ee 1308.60) Sais 12484.00 Eee 3743.00 8741.00 


a : ; a : 2 
Providing and laying in situ/Ready Mix cement concrete M-20 of 14.18 6393.60 90687.00 1899.00 26935.00 63752.00 
trap / granite /quartzite/ gneiss metal for R.C.C. work in 
foundations like raft, strip foundations, grillage and footings of 
R.C.C. columns and steel stanchions etc. including bailing out 
water, formwork, laying/pumping cover blocks, compaction and 
curing roughening the surface if special finish is to be provided 
(Excluding reinforcement and structural steel) etc. complete, with 
fully automatic micro processor based PLC with SCADA enabled 
reversible Drum Type mixer/ concrete Batch mix plant (Pan mixer) 
etc. complete. With natural sand/V.S.I. qualily Artificial Sand PWD 
CSR Item No. 25.11 
Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete M-20 6302.78 29283.00 6970.00 
of trap / granite /quartzite/ gneiss metal for R.C.C. columns as per 
detailed designs and drawing or as directed including centering, 
Bi 71619.00 , 29683.00 41936.00 
5723.10 1600.20 


formwork, cover blocks, laying/pumping, compaction finishing the 
80732.70 10585.80 20307.00 


Excavation in earth for all sorts of soil & silt, lime, shadu, sand/ grit, 
such types of strata including dressing and conveying the 
excavated material by head and upto a distance of 10m and laying 
or spreading or filling in furrahas in layers of 30cm thick upto lift of 
4:50m as directed. (A) Excavation - (In General) Rate for the area 
EGS CSR Item No. 1A 


Providing soling using 80 mm size trap metal in 15 cm. layer 
including filling voids with Crushed sand/grit, ramming, watering etc 


Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete in M- 
10 of trap/ granite/ quartzite/ gneiss metal for foundation and 

bedding including bailing out water, formwork, laying/pumping, 

compacting, roughening them if special finish is to be provided, 

finishing if required and curing complete, with fully automatic micro 
processor based PLC with SCADA enabled reversible Drum Type 
mixer/concrete Batch mix plant (Pan mixer) etc. complete. With 

natural sand/V.S.1. quality Artificial Sand 

PWD SSR Item No 24.01 


formed surfaces with cement mortar 1:3 of sufficient minimum 
thickness to give a smooth and even surface or roughening if 
special finish is to be provided and curing etc. complete,(Excluding 
reinforcement and structural steel).with fully automatic micro 
processor based PLC with SCADA enabied reversible Drum Type 
mixer/ concrete Batch mix plant (Pan mixer) etc. complete. With 
natural sand/V.S.1. quality Artificial Sand 


Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete M-20 
of trap / granite /quartzite/ gneiss metal for R.C.C. beams and 
lintels as per detailed designs and drawings or as directed including 
centering, formwork, cover blocks, laying/pumping, compactionand 
roughening the surface if special finish is to be provided and curing 
etc. complete. (Excluding reinforcement and structural steel), with 
fully automatic micro processor based PLC with SCADA enabled 
reversible Drum Type mixer/ concrete Batch mix plant (Pan mixer) 
etc. complete. With natural sand/V.S.!. quality Artificial Sand PWO 
Item No 25.50 


Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement concrete M-15 
of trap/ granite/quartzite/gneiss metal for coping to plinth or parapet, 
moulded or chamfered as per drawing or as directed including steel 
centering, plywood/ steel formwork compacting, roughening them if 
special finish is to be provided, finishing uneven and honeycombed 
surface and curing etc. complete. The Cement Mortar 1:3 plaster is 
considered for rendering uneven and honeycombed surface only. 
Newly laid concrete shall be covered by gunny bag, plastic, 

tarpaulin etc. (Wooden centering will not be allowed.) PWD SSR 
Item No 24.16 


Providing and fixing in position TMT - FE - 500 bar reinforcement of 
various diameters for R.C.C. pile caps, footings, foundations, slabs, 
beams columns, canopies, staircase, newels, chajjas, lintels pardis, 
copings, fins, arches etc. as per detailed designs, drawings and 
schedules. including cutting, bending, hooking the bars, binding with 
wires or tack welding and supporting as required complete. PWD 
Item No 26.33 


Providing fly ash brick masonry with conventional/ 1.9. type bricks in 
cement mortar 1:6 in superstructure including striking joints, raking 
out joints, watering and scaffolding etc. Complete PWD Item No 
27.13 


Providing internal cement plaster 12mm thick in single coat in 
cement mortar 1:5 without neeru finish to concrete or brick 
surfaces, in all positions including scaffolding and curing etc. 
complete. PWD Item No 32.03 


ee 267123.00 ae 64093.00 203030.00 
200.00 mS 48780.00 183.60 36720.00 42060.00 


400.00 ae 406200.00 | 61920.00 44280.00 


200.00 जी 115020.00 370.80 74160.00 40860.00 


2871.00 10852.00 452.70 es 9141.00 
3.78 146.70 460.00 
by thoroughly cleaning oil, grease, dirt and other materials as 
required, etc. complete. PWD Item No 35.24 


Display Board [00] $000.00] Wo | $000.00] 000 5000.00 


Providing and applying two coats of exterior weather shield paint of 
approved manufacture and of approved colour to the plastered 
surfaces including cleaning ,preparing the plaster surface ,applying 
primer coat ,scaffolding if necessary, and watering the surface for 
two days etc complete. 


NOTE: For Item No. 15 to 18 prior 
approval of Superintending Engineer will be necessary PWD Item 


Providing sand faced plaster externally in cement mortar using 
approved screened sand, in all positions including base coat of 15 
mm thick in cement mortar 1:4 using waterproofing compound at 1 
kg per cement bag curing the same for not less than 2 days and 
keeping the surface of the base coat rough to receive the sand 
faced treatment 6 to 8 mm thick in cement mortar 1:4 finishing the 
surface by taking out grains and curing for fourteen days scaffolding 
etc.complete. PWD Item No. 32.11 


Providing and fixing mild steel grill gate with angle iron frame 65mm 
x 65mm x 10mm with iron bars at 150mm C/C and diagonal flats as 
per the detailed drawing including hinges, pivot block locking 
arrangement, welding riveting and oil painting of three coats of 
approved shade Weight of gate 35 Kg/Smt. PWD Item No. 44.10 


Providing and applying two coats of textured synthetic paint of 
approved shade and quality and one coat of primer before applying 
textured paint including scaffolding if necessary preparing surface 


Materia! Quality Control Testing Charges 


or Bricks किडा कया लाया हाळा कळक 
४७७७७२५ ७४७७ रण 
es न्ण नाक स््््ासा सकळ 
कळला Se ee कत्या सति त 
क Maa क्क ब्यान 1 स्त 


| |e 


MEASUREMENTS 


Name of work :- 
Type Estimate for Construction of Compound Wall 100 Mtr 


Quantity 


1 |Excavation in earth for all sorts of soil & silt, lime, 
shadu, sand/ grit, such types of strata including 
120 51.84 
Joint Column | 4.20 | गळे 1... 
वका, Se क ae neo: 1800 cere | 


ee cee eed eB eee et 


Providing soling using 80 mm size trap metal in 15 
cm. layer including filling voids with Crushed 


कवक टल कक य | ons | eae | 
Paintcaume i | 20 1२0 0५ 2७ | 
ककल ण्या द ९९९ ०७ 


| | | rotar=| 9.54 _Joum 
concrete in M-10 of trap/ granite/ quartzite/ gneiss कक जकच ape 

a GO र 

[Petco to [a0 [azo oo | ae | 


je (Gamcmmnne se काळा. eee पहि 
Fee se an जक ec हत 


4  |Providing and laying in situ/Ready Mix cement 
concrete M-20 of trap / granite /quartzite/ gneiss 
metal for R.C.C. work in foundations like raft, strip 
foundations, grillage and footings of R.C.C. columns 
and steel stanchions etc. including bailing out water 


ial 


2 2002) RemeiWor- | of Work 


Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement 
concrete M-20 of trap / granite /quartzite/ gneiss metal for 
R.C.C. columns as per detailed designs and drawing or as 
directed including centering, formwork, cover blocks, 
laying/pumping, compaction finishing the formed surfaces 
with cement mortar 1:3 of sufficient minimum thickness to 


om 


Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement 
concrete M-20 of trap / granite /quartzite/ gneiss metal for 


7 {Providing and laying Cast in situ/Ready Mix cement 
concrete M-15 of trap/ granite/quartzite/gneiss metal for 


क क्क सवत [a Fe 
Po ee es oe ee 
an 


Providing and fixing in position TMT - FE - 500 bar 
reinforcement of various diameters for R.C.C. pile 


Providing fly ash brick masonry with conventional/ 
1.5. type bricks in cement mortar 1:6 in 
T | Yo ie a 


“६ लल क्शकाव्कि क्क क्क 
Bee fe 8ि8कक्ाामनकव्क 


Providing internal cement plaster 12mm thick in ims ene ES 
single coat in cement mortar 1:5 without neeru finish 
Providing and applying two coats of exterior 
weather shield paint of approved manufacture and of 
हि 0 aes 
Ete क 400,00 
12 |Providing sand faced plaster externally in cement 
mortar using approved screened sand, in all 


00.00 7} 20000 at 
13. |Providing and fixing mild steel grill gate with angle iron 


frame 65mm x 65mm x 10mm with iron bars at 150mm Soe eee ता जि 


Se ESE SR Ge ae ra Os es Oe de ate 73 
ae SR 30% 05%. 


14 |Providing and applying two coats of textured 
synthetic paint of approved shade and quality and 
Ss FE ei ek re Gee 
| | 3.78 [sqmt_| 


१८030 eee ee 
ee 


